बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अखिल महाराष्ट्र 
ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित 
सावली मुलींचे बालगृह, औरंगाबाद सहायक 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२१/प्र.क्र.१२९/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २० जून, २०२२. 


वाचा :- 
१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका 
क्र.९७४३/२०२१ मधील दि.२८/०४/२०२२ रोजीचे आदेश 
२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का- 
५/ रिटपी/अनुदान/२०२२-२३/३०८९, दि.१७/०५/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.९७४३/२०२१ अखिल 
महाराष्ट्र ग्रामीण शिक्षण मंडळ संचलित सावली मुलींचे बालगृह, औरंगाबाद विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व 
इतर दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिका प्रकरणी याचिकाकर्ता यांनी सन २०१९-२० ते सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील ८०% सहाय्यक अनुदान मिळणे बाबत मागणी केलेली आहे. सदर 
प्रकरणी मा.न्यायालयाने दि.२८/०४/२०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 
केले आहे. 


"We accordingly direct the commissioner, Women and Child Development to take 
appropriate action pursuant to the said communication dated 03.01.2022 within four 
weeks from today and shall communicate the order that would be passed to the petitioner 


within one week from the date of passing of the order.” 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी व 
संरक्षणाची गरज असलेल्या संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रीया पुर्ण करून नोंदणी 
प्रमाणपत्र नसलेल्या संस्थांमधील प्रवेशित इतर संस्थांमध्ये हस्तांतरीत करेपर्यंत त्या संस्थांमध्ये 
प्रवेशित दाखल होते ही वस्तूस्थिती असल्याने या संस्थांना सहायक अनुदान वितरीत करणे क्रमप्राप्त 
आहे. त्यानुषंगाने याचिकाकर्त्या संस्थेचे प्रवेशित दाखळ असलेल्या कालावधीकरीताचे अनुदान 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२१/प्र.क्र.१२९/का-८ 


शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.९७४३/२०२१ या 
प्रकरणी वाचा क्र.१ येथील आदेशान्वये महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अखिल महाराष्ट्र ग्रामीण शिक्षण मंडळ संचलित सावली 
मुलींचे बालगृह, औरंगाबाद या याचिकाकर्त्या संस्थेचे प्रवेशित दाखल असलेल्या कालावधीकरीताचे 
सन २०१७-१८ ते सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाचे मुल्यनिर्धारण व मुल्य अंतिमिकरण करून 
नियमानुसार ₹१५,२२,३८१/- (अक्षरी रुपये पंधरा लाख बावीस हजार तीनशे एक्याएंशी मात्र) इतके 
अनुदान मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, 
बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान (०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २२३५ ११४७ या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध तरतूदीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी उपरोक्‍त याचिकाकर्त्या संस्थेस 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहीत कालावधीत वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास यांची राहील. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६१/व्यय-६, दि.१६/६/२०२२ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे 
uy, सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६१७१७२१५५७०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 


Nilesh री : 
Janardan Patil «<<: 


Date "पाटील) 06.20 12:36:58 --05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटी? 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


lopment 
ICode=400032, 


2af23fdb37cfec3c30cfe085d 
401a472bbb966f7, 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
८. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


